महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११५/प्र.क्र.९६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 24 मे, २०२१ 


at १) समक्रमांकाचे दिनांक २३.०९.२०१५ रोजीचे आदेशा 


२) समक्रमांकाचे दिनांक ०८.०६.२०१८ व ०७.०१.२०२० चे आदेशा 
3) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि ११२०/प्र.क्र.४५/१४ब, दिनांक 02.99.2020 


आदेशा 


श्री.मि.रा.धाट, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये 
नगरविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कार्यालयातील सहाय्यक 
आयुक्‍त या पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 
श्री. धाट, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कार्यालयात दिनांक ०१.१०.२०१५ पासून प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत आहेत. श्री.धाट यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेश्ांन्वये दोन 
वर्षाकरिता मुदतवाढ दिली असून त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी दिनांक ३०.०९.२०२० रोजी संपुष्टात 
आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. धाट, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्षाकरिता 
(दिनांक ३०.०९.२०२१) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१७५२४७७४०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan i 
Bhimrao Gurav # मा 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. मिलिंद रामचंद्र धाट, सहाय्यक आयुक्‍त, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

छो सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) सह/उप सचिव (नवि-२८), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


